RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg . No. MCS/169/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक २६ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५ , २०१७/ आषाढ ८-१४, शके १ ९ ३९ 


[ पृष्ठे २३, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई 
नगर भवन, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

आदेश 


क्रमांक सीएसडी / ७० / २०१७. - महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९ ५८ (१९ ५८ चा महा. ६० ) च्या कलम ९( ब ) अन्वये व महाराष्ट्र शासनाचे 
दिनांक २९ जून २०१६ रोजीच्या आदेशानुसार अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून लोकहितार्थ तसे 
करणे आवश्यक आहे अशी अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई यांची खात्री झाल्यानंतर अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई मे. KIRLOSKAR 
PNEUMATIC COMPANY LIMITED यांना या संस्थेच्या एकूण ७,००,७५,५०१ शेअर प्रमाणपत्राद्वारे ( Equity Shares ) 
वितरित व्हावयाच्या प्रत्येकी रु . १० दर्शनी किमतीच्या + NIL अधिमूल्यासह एकूण रुपये ७,००,७५,५१० च्या क्रमांक १२८४४३३ ९ ते 
१९ ८५१८८ ९ पर्यंतच्या ( एकूण दोन्ही धरून ) ७,००,७५,५०१ शेअर्सवर ( Equity Shares ) रुपये ७०,१०० ( रुपये Seventy Thousand 
One Hundred Only ) एवढे भरणा केलेल्या एकत्रित मुद्रांक शुल्कास या आदेशाद्वारे मान्यता देत आहे. या शेअर्समध्ये स्थावर मालमत्तेचा 
समावेश नाही . 


मुंबई, 
दिनांक १७ जून २०१७ . 


सुरेश जाधव, 
अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई. 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून २९- जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८-१४, शके १९ ३९ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ जून २०१७ 


. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी. २०१७ / (प्र.क्र .३०८ )/उद्योग-१४.-महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९ ६१ ( सन १९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
तीन ) चे कलम १, पोट-कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे मौजे शिरुर, तालुका शिरुर, जिल्हा पुणे 
येथील सोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात उक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या तारखेस अंमलात येईल ती तारीख २९ जून 
२०१७ म्हणून नियुक्त करीत आहे व उक्त क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम २ खंड ( ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करत आहे ; 

उक्त क्षेत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ , अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०९ ३ आणि उप विभागीय 
अधिकारी, पुणे उप विभाग , जिल्हा पुणे यांचे कार्यालयात ठेवलेल्या नकाशात लाल रंगाने जास्त स्पष्टपणे दाखविले आहे आणि सोबतच्या 
अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे त्याच्या चतुःसिमा आहेत . 

अनुसूची 
मौजे शिरुर, तालुका शिरुर, जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


गट नंबर 


अ.क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


क्षेत्र 

( ३ ) 
( हे . आर ) 


( २ ) 


( हे . आर ) 


१ 


१६०८ 


७.४ ९ 


१८ 


१६२२ 


४.३१ 


२ 


१६० ९ 


७.५६ 


१ ९ 


१६२३ 


४.३१ 


३ 


१६१०/१ 


४.०६ 


२० 


१६२४ 


२.७४ 


४ 


१६१०/२ 


४.०७ 


२१ 


१६२५ 


३.१५ 


५ 


१६११/१ 


२.०८ 


२२ 


१६२६/१ 


१.४५ 


६ 


१६११/२ 


२.० ९ 


२३ 


१६२६/२ 


१.४४ 


७ 


१६११/३ 


२.० ९ 


२४ 


१६२७/१ 


४.६७ 


८ 


१६१२ 


५.९ ७ 


२५ 


१६२७/२ 


०.७० 


९ 


१६१३ 


३.०८ 


२६ 


१६२८ 


३.४६ 


१० 


१६१४ 


१.२६ 


२७ 


१६२ ९ 


३.१४ 


११ 


१६१५ 


१.२६ 


२८ 


१६३० 


५.४० 


१२ 


१६१६ 


०.७० 


२ ९ 


१६३१ 


६.५२ 


१३ 


१६१७ 


०.७५ 


३० 


१६८७/१ 


१.२० 


१४ 


१६१८ 


१.१ ९ 


३१ 


३२ 


१५ 


१६१ ९ 


१.२० 


१६८७/२ 
१६८७/३ 
१६८८/१ 
१६८८/२ 


०.४१ 
९ .१६ 
३.०० 
३.०० 


१६ 


१६२० 


०.९ ७ 


३३ 
३४ 


१७ 


१६२१ 


०.३६ 


३५ 


१६८ ९ 


४.० ९ 
१०६.७५ 


एकूण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून २९- जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८-१४, शके १९ ३ ९ 


३ 


चतुःसीमा . 


उत्तरेस 


. 


. 


दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


गट नंबर १५ ९ ४ , १५ ९ ५, १६३२, १६३३ , १६३५, १६४६, १६७६, १६८६, १६ ९ ० , १६९ १ आणि १६ ९ २ . 
मौजे करडे गावची शीव , तालुका शिरुर , जिल्हा पुणे. 
गट नंबर १६०१, १६०२ , १६०६, १६०७, १६३२ , १६३३ , १६३५ , १६ ९ ० . 
गट नंबर १५ ९ ५ , १६३२, १६७६, १६८६, १६९ १, शिरुर न्हावरा राज्य महामार्ग क्रमांक ६२. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रेखा काटम , 


कार्यासन अधिकारी. 


भाग चार - ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८-१४, शके १९ ३९ 
INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 29th June 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT Act, 1961. 

No. IDC 2017 /( 308 )/ Ind 14. - In exercise of the powers conferred by sub- section ( 3 ) of Section 
1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah . III of 1962), the Government of 
Maharashtra hereby appoints 29th June 2017 to be the date from which the provisions Chapter 
VI of the said Act, shall take effect in certain areas of Village Shirur in Taluka Shirur of District 
Pune mentioned in the Schedule appended hereto and declares the said area to be an industrial 
area under clause (g ) of section 2 of the said Act , for the purposes of the said Act . 

The said area is more clearly defined in red in the map deposited in the offices of the Chief 
Executive Officer , Maharashtra Industrial Development Corporation , Andheri (East), Mumbai 
400 093 and Sub Divisional Officer, Pune Sub Division , Pune , District Pune is bounded by thearea 
as indicated in the said schedule . 

Schedule 
Village Shirur , Taluka Shirur, District Pune 


Gat No. 


Area 


Gat No. 


Area 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(H.R.) 


(H.R.) 


1 


1608 


7.49 


18 


1622 


4.31 


2 


1609 


7.56 


19 


1623 


4.31 


3 


1610/1 


4.06 


20 


1624 


2.74 


4 


1610/2 


4.07 


21 


1625 


3.15 


5 


1611/1 


2.08 


22 


1626/1 


1.45 


6 


1611/2 


2.09 


23 


1626/2 


1.44 


7 


1611/3 


2.09 


24 


1627/1 


4.67 


8 


1612 


5.97 


25 


1627/2 


0.70 


9 


1613 


3.80 


26 


1628 


3.46 


10 


1614 


1.26 


27 


1629 


3.14 


11 


1615 


1.26 


28 


1630 


5.40 


12 


1616 


0.70 


29 


1631 


6.52 


13 


1617 


0.75 


30 


1687/1 


1.20 


14 


1618 


1.19 


31 


1687/2 


0.41 


15 


1619 


1.20 


32 


1687/3 


9.16 


16 


1620 


0.97 


33 


1688/1 


3.00 


17 


1621 


0.36 


34 


1688/2 


3.00 


35 


1689 


4.09 


Total 


106.75 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून २९- जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८-१४, शके १९ ३ ९ 


G 


Boundaries. 

On the North by 


.. 


On the South by 
On the East by 
On the West by 


Gat No. 1594 , 1595 , 1632 , 1633 , 1635 , 1646 , 1676 , 1686 , 1690 , 1691 
and 1692 . 
Village Boundary of Karade, Taluka Shirur , Dist. Pune. 
Gat No. 1601, 1602 , 1606 , 1607, 1632 , 1633 , 1635 , 1690 . 
Gat No. 1595 , 1632, 1676 , 1686 , 1691 , Shirur Nhawra State Highway 
No. 62 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


REKHA KATAM , 
Desk Officer. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८-१४, शके १९ ३९ 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


१८ ९ 


गुरुवार , ऑगस्ट ६, २०१५ / श्रावण १५, शके १ ९ ३७ 


कृषी, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय विस्तार , ५ वा मजला, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ ऑगस्ट २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम , १९ ८१. 

क्रमांक मत्स्यवि. १११४ / प्र.क्र . १० / पदुम -१४. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने शासन अधिसूचना, कृषी व सहकार विभाग क्रमांक एफडीएक्स . 
१४८१/ २२१६७/ १८१/ पदुम -१२, दिनांक ४ ऑगस्ट १९ ८२ अन्वये मासेमारी बंदरे व नोंदणी अधिकारी अधिसूचित केले आहेत . (यापुढे “ उक्त 
अधिसूचना ” असे वाचावे); 

आणि ज्याअर्थी,केंद्र शासनाचे पत्र क्रमांक ३००३५-१९ / २००८- एफवाय( टी-१) , Vol . III , कृषी मंत्रालय , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय आणि 
मत्स्यव्यवसाय विभाग , दिनांक ५ सप्टेंबर २०१३ नुसार , सदर बंदराची म्हणजेच महाराष्ट्रातील सागरी जिल्ह्यातील मासळी उतरविण्याच्या केंद्रांची 
यादी यापुढे अद्ययावत करणे गरजेचे झाले आहे ; 

आता त्याअर्थी, महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम , १९ ८१ ( महा. LIV १ ९ ८१) चे कलम २ मधील पोट- कलम (ई), ( फ ) आणि 
( आय ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींच्या अंमलबजावणी करीता आणि उक्त दिनांक ४ ऑगस्ट १९ ८२ ची अधिसूचना अधिक्रमित 
करण्यात येऊन महाराष्ट्र शासन खालील जोडपत्रातील स्तंभ ३ मध्ये नमूद केलेल्या जिल्ह्यांकरिता, स्तंभ २ मध्ये, बंदरे म्हणजेच मासळी 
उतरविण्याची केंद्रे, स्तंभ ४ मध्ये अनुज्ञापन अधिकारी आणि स्तंभ ५ मध्ये नोंदणी अधिकारी अधिसूचित करीत आहे. 

जोडपत्र 


~ 


अ.क्र . 


जिल्हा 


परवाना अधिकारी 


नोंदणी अधिकारी 


बंदरे ( मासळी 
उतरविण्याची केंद्रे ) 

( २ ) 
झाई 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
परवाना अधिकारी, डहाणू 


१ 


पालघर 


सहाय्यक आयुक्त , मत्स्यव्यवसाय , ठाणे / पालघर 


" 


२ 


नरपड / डहाणू आगर 


१ 


" 


३ 


डहाणू 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८-१४, शके १९ ३९ 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


४ 


पालघर 


परवाना अधिकारी, डहाणू 


सहाय्यक आयुक्त , मत्स्यव्यवसाय, ठाणे / पालघर 


" 


" 


" 


६ 


धाकटी डहाणू / गुंगवाडा 
वरोर 
दांडा 
कांबोडे 
घिवली 
पोफरण दांडी / उच्छेळी 


" 


७ 


पालघर 


परवाना अधिकारी , सातपाटी 


" 


८ 


" 


" 


" 


or 


" 


" 


" 


१० 


" 


" 


" 


११ 


" 


१ 


" 


१२ 


१ 


१ 


१ 


१३ 


" 


" 


" 


१४ 


" 


१५ 


नवापूर 
मुरबे 
सातपाटी ( उ ) 
सातपाटी ( म / द ) 
शिरगाव 
वडराई 
टेंभी 
केळवा/ केळवा दादर 
एडवण / कोरे 
दातिवरे 
अर्नाळा 


पालघर 


परवाना अधिकारी, एडवण 


" 


" 


१६ 


" 


" 


१ 


" 


१८ 


" 


" 


" 


१ 


१ ९ 
२० 
२१ 


पालघर 


परवाना अधिकारी , वसई 


" 


" 


रानगाव 


" 


" 


१ 


२२ 


वसई (पाचुबंदर ) 
खोचिवडे 


" 


" 


" 


२३ 


" 


" 


२४ 
२५ 


नायगाव 
डोंगरी चौक 


ठाणे 


परवाना अधिकारी, उत्तन 


सहाय्यक आयुक्त , मत्स्यव्यवसाय , ठाणे 


" 


" 


" 


२६ 


उत्तन 


" 


" 


" 


२७ 


" 


" 


" 


२८ 


" 


" 


२ ९ 


उत्तन ( भाट्ये ) 
वाशी ब्रिज 
पीडब्ल्यूडी जेट्टी 
दिवाळे 
गोराई 
मनोरी 
मार्वे/ मालवणी 
येरंगळ भाटी 


३० 


मुंबई उपनगर 


परवाना अधिकारी, मढ - गोराई 


सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय , मुंबई उपनगर 


. 


" 


" 


३१ 


" 


" 


३२ 


" 


" 


३३ 


" 


१ 


३४ 


मढ 


" 


" 


" 


३५ 


पातवाडी 


" 


३६ 


मुंबई उपनगर 


परवाना अधिकारी , बांद्रा- वसोवा 


~ 


जुहू तारा 
जुहू- मोरागाव 


" 


" 


१ 


my 


" 


" 


३८ 


खारदांडा 
चिंबई 


" 


" 


१ 


३ ९ 


भाग चार - ब -१ अ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून २९- जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८-१४, शके १९ ३ ९ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


४० 


वोवा 


मुंबई उपनगर 
मुंबई शहर 


परवाना अधिकारी , बांद्रा- वोवा 
परवाना अधिकारी, वरळी-माहिम 


सहाय्यक आयुक्त , मत्स्यव्यवसाय, मुंबई उपनगर 
सहाय्यक आयुक्त , मत्स्यव्यवसाय , मुंबई शहर 


४१ 


माहिम 


" 


" 


४२ 


वरळी 


" 


४३ 


वरळी- लोटस 


" 


४४ 


कफ परेड 


मुंबई शहर 


परवाना अधिकारी, ससून डॉक 


" 


N 


४५ 


ससून डॉक 
न्यू फेरी वार्फ 


४६ 


मुंबई शहर 


परवाना अधिकारी , भाऊचा धक्का 

( न्यू फेरी वार्फ ) 
परवाना अधिकारी, माहूल -ट्रॉम्बे 


" 


मुंबई उपनगर 


" 


" 


४७ माहुल 
४८ ट्रॉम्बे 
४ ९ उल्वा मोहा 


रायगड 


परवाना अधिकारी, उरण 


सहाय्यक आयुक्त , मत्स्यव्यवसाय , रायगड 


” 


" 


५० 


मोरवे -१ 


" 


" 


" 


५१ 


हनुमान कोळीवाडा 


११ 


७ 


" 


५२ 


मोरा 


" 


५३ 


नवापाडा 


" 


" 


" 


५४ 


करंजा 


" 


" 


" 


५५ 


दिघोडे 


" 


५६ 


आवरे 


" 


" 


५७ 


केळवणे 


" 


५८ 


वरेडी 


रायगड 


परवाना अधिकारी, अलिबाग 


" 


" 


" 


५ ९ 


धरमतर उतरता धक्का 


" 


" 


. 


६० 


रेवस गदिना ( बोडणी ) 
सासवणे 


" 


" 


६१ 


१ 


" 


६२ 


नवगाव 


" 


" 


६३ 


थळ 


" 


" 


" 


६४ 


वरसोली चाळमळा 


१ 


१ 


१ 


६५ 


अलिबाग 


" 


६६ 


साखरआक्षी 


" 


" 


" 


६७ 


थेरोंडा 


" 


" 


" 


६८ 


आग्राव 


" 


" 


N 


६ ९ 


रेवदांडा 


" 


" 


७० 


न्हावा 


परवाना अधिकारी , मुरुड 


" 


" 


खारगाव 


" 


M 


७२ 


चोरडा 


" 


७३ 


साळाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८-१४, शके १९ ३९ 


९ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रायगड 


परवाना अधिकारी , मुरूड 


सहाय्यक आयुक्त , मत्स्यव्यवसाय , रायगड 


७४ कोर्लई 
७५ बोर्ली- मांडला 


" 


" 


" 


७६ 


नांदगाव / माजगाव 


" 


" 


" 


७७ 


मुरूड 


" 


" 


" 


" 


" 


७८ 

एकदरा 
७ ९ राजपुरी 

आगरदांडा 


१ 


" 


" 


८० 


" 


" 


८१ 


खामदा 


" 


८२ 


रायगड 


परवाना अधिकारी, श्रीवर्धन 


१ 


८३ 


" 


" 


८४ 


खरसई 
पाभरे 
वाशी ( हवेली) 
मेहंदडी 
शेखाडी ( खालची) 
दिघी ( सावरी ) 


१ 


" 


८५ 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


८७ 


" 


८८ 


कुडगाव 


" 


१ 


" 


आदगाव 


१ 


" 


१ 


९ ० 


भरडखोल दिवेआगर 


१ 


" 


" 


९ १ 


जिवना 


" 


" 


" 


९ २ 


मुळगाव दांडा 


" 


" 


९ ३ 


बागमांडला 


वेशवी बाणकोट 


रत्नागिरी 


परवाना अधिकारी , दाभोळ 


सहाय्यक आयुक्त , मत्स्यव्यवसाय , रत्नागिरी 


" 


९ ५ 


केळशी 


" 


" 


९ ६ 


आडे उटंबर 


" 


" 


१ 


९ ७ 


अडखळ 


" 


" 


९ ८ 


पाज 


" 


१ 


९९ 


हर्णे बंदर 


१ 


" 


" 


" 


" 


१ 


" 


" 


" 


" 


१०० बुरोंडी 
१०१ कोळथरे 
१०२ दाभोळ 
१०३ ओनी भाटी 
१०४ वेलदूर / नवानगर / धोपावे रत्नागिरी 
१०५ अंजनवेल 
१०६ असगोली 
१०७ पालशेत 


१ 


परवाना अधिकारी, गुहागर 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


१०८ बुधल 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून २९- जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८-१४, शके १९ ३ ९ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रत्नागिरी 


परवाना अधिकारी , गुहागर 


सहाय्यक आयुक्त , मत्स्यव्यवसाय , रत्नागिरी 


" 


४ 


१ 


१० ९ 

बोऱ्या 
११० कोंड कारूळ 
१११ वेळणेश्वर 
११२ 

साखर - हेदवी 
११३ पडवे 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


११४ 


नवानगर 


७ 


" 


" 


" 


रत्नागिरी 


परवाना अधिकारी , जयगड 


११५ कुडली 
११६ चिंचबंदर 
११७ 

खारवीवाडा 
११८ 

जांभारी 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


११ ९ 


जयगड 


१ 


१ 


A 


१२० 


साखर जयगड 


" 


" 


" 


१२१ वरवडे 


" 


" 


" 


" 


" 


१२२ काळबादेवी 
१२३ 

साखरतर कासारवेली 
१२४ म्हामुरवाडी 
१२५ भगवती बंदर 


" 


" 


" 


" 


रत्नागिरी 


परवाना अधिकारी, रत्नागिरी 


" 


" 


१२६ 


मिरकरवाडा 


" 


" 


" 


१२७ जाकी-मिऱ्या 


१ 


" 


" 


१२८ 


राजिवडा 


" 


" 


" 


१२ ९ 


कर्ला 


१ 


N 


१३० 


भाट्ये 


" 


" 


" 


१३१ फणसोप 


४ 


" 


" 


१३२ 


गोळप - पावस 


" 


" 


१३३ 


११ 


" 


" 


पुर्णगड 
१३४ अंबेरे 
१३५ सोमेश्वर 
१३६ साखरीनाटे 


" 


" 


रत्नागिरी 


परवाना अधिकारी , साखरीनाटे 


" 


" 


१३७ तुळसुंदे 
१३८ 

आंबोळगड 


१ 


" 


१३ ९ 


वडप 


सिंधुदुर्ग 


परवाना अधिकारी , देवगड 


सहाय्यक आयुक्त , मत्स्यव्यवसाय, सिंधुदुर्ग 


~ 


" 


" 


" 


१४० विजयदुर्ग 
१४१ फणसे पडवणे 
१४२ वाडातर / मळई 
१४३ आनंदवाडी ( देवगड ) 


" 


" 


" 


" 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८-१४, शके १९ ३९ 


११ 


१ 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


सिंधुदुर्ग 


परवाना अधिकारी, देवगड 


सहायक आयुक्त , मत्स्यव्यवसाय, सिंधुदुर्ग 


" 


" 


१४४ मिठमुंबरी / तारामुंबरी 
१४५ कुणकेश्वर/ कातवण 
१४६ मिठबाव 


" 


" 


" 


" 


१४७ मोर्वेवाडी 


१ 


१४८ 


आचरा 


सिंधुदुर्ग 


परवाना अधिकारी , मालवण 


" 


" 


१ 


" 


" 


" 


" 


१४ ९ तोंडवळी 
१५० तळाशील 
१५१ सर्जेकोट -मिऱ्याबांध 
१५२ 

धुरीवाडा 
१५३ मेढा 


" 


" 


१ 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


१५४ मकरेबाग 


" 


" 


A 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


१५५ दांडी 
१५६ वायरी 
१५७ तारकर्ली/ काळेथर 
१५८ देवबाग 
१५ ९ कवठी 
१६० मोबार- भोगवे 
१६१ कोचरा -निवती 


१ 


सिंधुदुर्ग 


परवाना अधिकारी, वेंगुर्ला 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


१ 


१६२ 


खवणा 


१ 


N 


" 


" 


७ 


१ 


" 


१६३ केळूस 
१६४ खानोली- वायंगणी 
१६५ दाभोसवाडा / नवाबाग 
१६६ मुठ उभादांडा 
१६७ मोचेमाड 
१६८ आरवली टाक 


" 


m 


A 


" 


" 


" 


" 


" 


११ 


" 


" 


१६ ९ शिरोडा 


१ 


" 


१७० रेडी 


१ 


" 


" 


१ 


१ 


" 


१७१ मानसीवाडा 
१७२ हुसेनबाग- पिरवाडी 
१७३ शिपेतू 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


चि . नि . सुर्यवंशी, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८-१४, शके १९ ३९ 


AGRICULTURE , ANIMAL HUSBANDRY, DAIRY DEVELOPMENT AND 

FISHERIES DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya Annexe , 

Mumbai 400 032 , dated 6th August 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MARINE FISHING REGULATION ACT, 1981. 

No. Matsyavi. 1114 /CR - 10 /ADF - 14. — Whereas , the Government of Maharashtra notified the 
ports and Registration Officers vide Government Notification , Agriculture and Co -operation 
Department , No. FDX . 1481/ 22167/ 181/ADF - 12, dated the 4th August 1982 (hereinafter referred 
to as " the said notification " ) ; 

And whereas , with reference to the letter from the Government of India , No. 30035-19 / 2008 
FY ( T - 1), Vol. III , Ministry of Agriculture Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, 
dated the 5th September 2013 , it is necessary further to update the list of the ports i.e. fish 
landing centres in coastal districts in Maharashtra ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by clauses (e ), (f) and (i) of section 2 of the 
Maharashtra Marine Fishing Regulation Act, 1981 (Mah . LIV of 1981), and in supersession of the 
said notification dated 4th August 1982 , the Government of Maharashtra hereby notifies the ports 
i.e. fish landing centres in column 2 of the schedule appended to the said notification against the 
district shown in column 3, Licensing Officers in column 4 and Registration Officers shown in 
column 5 thereof. 


Schedule 


Sr. 


Port ( Fi 


District 


Registration Officer 


No. 
( 1 ) 


Landing Centres ) 

( 2 ) 


Licensing 
Officer 

( 4 ) 


( 3 ) 


1 


Zai 


Palghar 


Licensing Officer , 

Dahanu 


(5 ) 
Asstt . Commissioner of Fisheries , 

Thane/Palghar 


2 


22 


3 


4 . 


Narpad 
Dahanu Agar 
Dahanu 
Dhakti Dahanu/ 
Gungawada 
Varor 
Danda 
Kambode 


5 


" 


6 


7 


Palghar 


Licensing Officer , 

Satpati 


> 


8 


9 


> 


10 


> 


11 


Ghivali 
Pokharan 
Dandi/Uchheli 
Navapur 
Murbe 
Satpati ( N ) 
Satpati ( M / S ) 
Shirgaon 
Vadarai 


12 


13 


" 


> 


14 


15 


Palghar 


Licensing Officer , 

Edvan 


9 


16 


Tembhi 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ - जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८-१४, शके १९ ३ ९ 


20 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


17 


Palghar 


Licensing Officer , 

Edvan . 


Asstt . Commissioner of Fisheries , 

Thane/Palghar . 


> 


18 


Kelwa /Kelwa 
Dadar 
Edavan /Kore 
Datiware 
Arnala 


> 


19 


20 


Palghar 


Licensing Officer , 

Vasai 


> 


21 


22 


Rangaon 
Vasai 
( Pachubandar ) 
Khochiwade 
Naigaon 
Dongri Chowk 


23 


24 


25 


Thane 


Licensing Officer , 

Uttan 


Asstt . Commissioner of Fisheries , 

Thane 


" 


26 


9 


27 


28 


Uttan 
Uttan ( Bhatye ) 
Washi Bridge 
PWD Jetty 
Diwale 


29 


30 


Gorai 


Mumbai 
suburban 


Licensing Officer, 

Madh -Gorai 


Asstt . Commissioner of Fisheries , 

Mumbai Suburban 


> 


31 


22 


> 


32 


> 


33 


34 


35 


Manori 
Marve /Malvani 
Yerangal Bhati 
Madh 
Patwadi 
Juhu Tara 

Mumbai 

suburban 
Juhu -Mora 
Gaon 


36 


Licensing Officer , 
Bandra - Varsova 


37 


2 


38 


Khar Danda 


39 


Chimbai 


" 


40 


Varsova 
Mahim 


41 


Mumbai 

City 


Licensing Officer, 

Worli-Mahim 


Asstt . Commissioner of Fisheries , 

Mumbai City 


> 


42 


> 


43 


Worli 
Worli- Lotus 
Cuff Pared 


44 


Mumbai 

City 


Licensing Officer , 

Sasoon Dock 


45 


Sasoon Dock 


> 


46 


New Ferry 
Wharf 


Mumbai 

City 


Licensing Officer , 
Bhaucha Dhakka 
(New Ferry Wharf ) 
Licensing Officer, 
Mahul Trombay 


47 


Mahul 


Mumbai 
Suburban 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८-१४, शके १९ ३९ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


48 


Trombay 


Mumbai 
Suburban 
Raigad 


Licensing Officer , 

Mahul Trombay 
Licensing Officer , 

Uran 


Asstt. Commissioner of Fisheries, 

Mumbai City 
Asstt . Commissioner of Fisheries , 

Raigad 


49 


Ulwa Moha 


50 


Raigad 


51 


02 


> 


52 


22 


53 


Morave - 1 
Hanuman 
Koliwada 
Mora 
Navapada 
Karanja 
Dighode 
Aawre 
Kelwane 
Varedi 


02 


2 


54 


> 


55 


56 


> 


57 


22 


58 


Raigad 


Licensing Officer , 

Alibag 


22 


59 


60 


29 


22 


02 


61 


2 


62 


> 


63 


Dharmtar 
Utarata 
Dhakka 
Revas Gadina 
( Bodani) 
Sasawane 
Navgaon 
Thal 
Varsoli 
Chalmala 
Alibag 
Sakhar- Akshi 
Theronda 
Agrao 
Rewdanda 


> 


64 


" 


2 


65 


> 


66 


22 


67 


68 


09 


> 


69 


70 


Nhawa 


Raigad 


Licensing Officer , 

Murud 


71 


> 


72 


22 


73 


02 


2 


74 


9 


> 


75 


> 


76 


Khargaon 
Chorda 
Salav 
Korlai 
Borli -Mandla 
Nandgaon 
Majgaon 
Murud 
Ekdara 
Rajpuri 
Agardanda 
Khamda 


02 


2 


77 


> 


78 


♡ 


22 


79 


" 


80 


09 


> 


81 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८-१४, शके १९ ३९ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


82 


Kharsai 


Raigad 


Licensing Officer , 

Shriwardhan 


Asstt. Commissioner of Fisheries , 

Raigad 


> 


83 


Pabhare 


> 


09 


84 


Vashi (Haveli) 


85 


Mehndadi 


> 


86 


87 


22 


88 


89 


> 


90 


Shekhadi 
(Khalchi) 
Dighi (savari) 
Kudgaon 
Aadgaon 
Bhardkhol 
Diveagar 
Jeewana 
Mulgaon Danda 
Bagmandla 
Veshawi 
Bankot 


91 


> 


92 


93 


94 


Ratnagiri Licensing Officer , 

Dabhol 


Asstt . Commissioner of Fisheries , 

Ratnagiri 


95 


Kelshi 


96 


Aade Uttambar 


97 


Adakhal 


99 


> 


22 


98 Paj 
99 Harne Port 
100 Burondi 


> 


" 


101 Kolthare 


" 


102 Dabhol 


103 Oni Bhati 


Ratnagiri 


Licensing Officer , 

Guhagar 


104 Veldur/ 

Navanagar/ 

Dhopave 
105 Anjanvel 
106 Asgoli 
107 Palshet 


22 


> 


09 


> 


108 Budhal 


02 


109 Borya 
110 Kondkarul 
111 Welneshwar 


02 


22 


112 Sakhar -Hedvi 


> 


113 


Padve 


> 


114 Navanagar 
115 Kudali 


> 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८-१४, शके १९ ३ ९ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


Asstt . Commissioner of Fisheries , 

Ratnagiri 


09 


> 


> 


> 


116 Chinchbunder Ratnagiri Licensing Officer , 

Jaigad 
117 Kharviwada 
118 Jambhari 
119 Jaigad 
120 Sakhar Jaigad 
121 Varawade 
122 Kalbadevi 
123 Sakhartar 

Kasarveli 
124 Mhamurwadi 
125 Bhagwati Port Ratnagiri Licensing Officer , 

Ratnagiri 
126 Mirkarwada 
127 Jaki Mirya 
128 Rajiwada 
129 Karla 
130 Bhatiye 
131 Phansop 
132 Golap - Pawas 
133 Purnagad 
134 Ambere 
135 Someshvar 
136 Sakharinate Ratnagiri Licensing Officer , 

Shakarinate 


" 


22 


02 


22 


22 


> 


22 


> 


22 


22 


137 Tulsunde 
138 Ambolgad 
139 Vadap 
140 Vijaydurg 


Sindhudurg 


Licensing Officer , 

Devgad 


Asstt. Commissioner of Fisheries , 

Sindhudurg 


" 


> 


> 


141 Phanse 

Padawane 
142 Wadatar/Malai 
143 Anandwadi 

(Devgad ) 
144 Mithmumbri/ 

Taramumbari 
145 Kunkeshwar/ 

Katvan 
146 Mithbao 
147 Morvewadi 
148 Achara 

Sindhudurg 


> 


22 


> 


Licensing Officer, 

Malavan 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८-१४, शके १९ ३९ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


Asstt . Commissioner of Fisheries , 

Sindhudurg 


> 


02 


02 


> 


> 


> 


149 Tondavli Sindhudurg Licensing Officer , 

Malavan 
150 Talashil 
151 Sarjekot 

Mirya Bandh 
152 Dhurivada 
153 Medha 
154 Makrebag 
155 Dandi 
156 Wayri 
157 Tarkarli/ 

Kalethar 
158 Deobag 
159 Kavthi 

Sindhudurg Licensing Officer , 

Vengurla 
160 Mobar 

Bhogave 
161 Kochara -Nivati 
162 Khavana 
163 Kelus 
164 Khanoli 

Wayangani 
165 Dabhoswada/ 

Navabag 
166 Muth 

Ubhadanda 
167 Mochemad 
168 Aravali - Tak 
169 Shiroda 
170 Redi 
171 Mansiwada 
172 Husenbag 

Pirwadi 
173 Shipetu 


" 


> 


> 


> 


> 


27 


" 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


C. N. SURYAWANSHI, 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८-१४, शके १९ ३९ 


१ ९ ० 


शुक्रवार , ऑगस्ट ७, २०१५ / श्रावण १६, शके १ ९ ३७ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ ऑगस्ट २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र 


जमीन 


महसूल संहिता, १९ ६६. 


क्रमांक जमीन २०१५ / प्र.क्र .५५ / ज- १. - महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महा.४१ ) च्या कलम -३२८ , च्या पोट - कलम 
( १) व पोट - कलम ( २) चे खंड ( चार), ( दहा ), ( चौदा), (त्रेचाळीस ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व याबाबत त्यास समर्थ 
करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जमीन महसूल ( सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे ) नियम , १९ ७१ यामध्ये सुधारणा 
करण्यासाठी जे नियम करण्याचे योजिले आहे त्या नियमांचा पुढील मसुदा उक्त संहितेच्या कलम ३२ ९, पोट- कलम (१) द्वारे आवश्यक 
असल्याप्रमाणे त्याद्वारे बाधा पोहोचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस 
देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा महाराष्ट्र शासन दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१५ किंवा त्यांनतर विचारात घेईल . 


२ . 


शासनाचे प्रधान सचिव , महसूल व वन विभाग, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, यांचेकडे वरील 
दिनांकापूर्वी उक्त मसुद्याच्या संबंधात कोणत्याही व्यक्तीकडून येणाऱ्या प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचना शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील. 


नियमांचा मसुदा 


१ . 


या नियमांना , महाराष्ट्र जमीन महसूल ( सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे ) (द्वितीय सुधारणा) नियम, २०१५ असे म्हणावे. 
महाराष्ट्र 

जमीन महसूल ( सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम , १९ ७१ च्या नियम ६ मधील पोट-नियम ( २) नंतर पुढीलप्रमाणे 
पोट -नियम समाविष्ट करण्यात येत आहे 


२ . 


( ३ ) ( क ) ज्या ठिकाणी स्थानिक प्राधिकरण किंवा समूचित प्राधिकरण यांना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ अन्वये 
प्राप्त अधिकारात प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप अथवा अंतिम विकास आराखड्यातील आरक्षण विकसित करण्यासाठी शासकीय जमीन आवश्यक 
असेल , सदर शासकीय जमिनीचे बाजारमूल्य कितीही असले तरी, अशी जमीन प्रदान करण्यास जिल्हाधिकारी सक्षम राहतील , अशावेळी 
शासन सर्वसाधारण किंवाविशेष आदेशाद्वारे निश्चित करेल एवढे संबंधित जागेचे भोगवटामूल्य जिल्हाधिकारी यांनी वसूल करणे आवश्यक 
राहील . 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून २९- जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८-१४, शके १९ ३ ९ 

स्पष्टीकरण . - स्थानिक प्राधिकरण किंवा समूचित प्राधिकरण यांची व्याख्या ही महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ 
मध्ये सदर शब्दांच्या करण्यात आलेल्या व्याख्येप्रमाणे असेल. तथापि, त्यामध्ये खाजगी संघटना, खाजगी संस्था किंवा खाजगी कंपनी यांचा 
समावेश असणार नाही . 

( ख ) ज्या ठिकाणी शासकीय प्रकल्पांना राज्य शासनाने मान्यता प्रदान केलेली आहे, अशा शासकीय प्रकल्पांकरिता शासकीय जमीन 
आवश्यक असेल, तर अशा जमिनीचे भोगवटामूल्य कितीही असले तरी, जिल्हाधिकारी अशी जमीन राज्य शासनाच्या संबंधित विभागास 
महसूलमुक्त व सारामाफीने प्रदान करण्यास सक्षम राहतील . 

( ग ) ज्या ठिकाणी शासकीय प्रकल्पांना केंद्र शासनाने मान्यता प्रदान केलेली आहे, अशा केंद्र शासनाच्या प्रकल्पांकरिता शासकीय जमीन 
आवश्यक असेल व अशी मागणी राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्राप्त झाली असेल तर , अशा 
जमिनीचे भोगवटामूल्य कितीही असले तरी , जिल्हाधिकारी अशी जमीन केंद्र शासनाच्या संबंधित मंत्रालयास प्रदान करण्यास सक्षम राहतील. 
अशावेळी शासन सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे निश्चित करेल एवढे संबंधित जागेचे भोगवटामूल्य जिल्हाधिकारी यांनी वसूल करणे 
आवश्यक राहील : 

परंतु , अशा प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनीचे क्षेत्र नागरी / महानगर क्षेत्रामध्ये एक हेक्टर पेक्षा जास्त व नागरी / 
महानगर क्षेत्राबाहेर पाच हेक्टरपेक्षा जास्त असल्यास, जिल्हाधिकारी यांनी सदर जमीन प्रदानापूर्वी विभागीय आयुक्तांची पूर्व मंजुरी घेणे 
आवश्यक राहील . 

( घ ) अशा रीतीने अनुदाने सामान्यतः नमुना एक - अ मधील सनदे अन्वये देण्यात येतील. 

मुख्य नियमांच्या नियम ७ मधील पोट -नियम ( १) मध्ये , “ पंधरा वर्षांपेक्षा हा मजकूर ज्या ठिकाणी आला आहे त्या ठिकाणी 
तीस वर्षांपेक्षा 

हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
मुख्य नियमांच्या नियम ५० मध्ये खालील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल 
परंतु, या नियमांतील नियम ६ च्या पोट-नियम ( ३) अन्वये शासकीय जमीन प्रदान करताना यामधील निर्बंध लागू राहणार नाहीत. 
मुख्य नियमांच्या सोबत जोडलेल्या 

नमुना- एक नंतर खालील 

नमुना समाविष्ट 

करण्यात येईल 
नमुना - एक - अ 

[ नियम ६ (३ ) पहा ] 
शासकीय प्रकल्प / योजना राबविण्याकरिता राज्य शासनाचे प्रशासकीय विभाग /केंद्र शासनाचे मंत्रालय / स्थानिक प्राधिकरण 

किंवा समूचित प्राधिकरण यांना जमीन प्रदानाच्या सनदेचा नमुना 


" 


३ . 


" 


४ . 


५ . 


प्रति , 


. 


अ.ब. यांस, 

ज्याअर्थी, राज्य शासनाने / जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी या सनदेत खाली नमूद केलेली शासकीय जमीन शासकीय प्रकल्प 
उभारण्याकरिता / विकास आराखड्यातील आरक्षण विकसित करण्याकरिता प्रदान केलेली आहे . 

( या ठिकाणी 
प्रकल्प किंवा आरक्षणाचा तपशील नमूद करावा). 
त्याअर्थी, मौजे 

, तालुका जिल्हा 

या गावातील खालील तपशीलासह नमूद केलेल्या जमिनीच्या 
तुकड्याच्या प्रत्यक्ष ताबा , 

या राज्य शासनाच्या प्रशासकीय विभाग /केंद्र शासनाचे मंत्रालय / स्थानिक प्राधिकरण किंवा समुचित 
प्राधिकरण , यांच्यावतीने 

यांना 

( प्रयोजनाचा तपशील नमूद करावा) या प्रयोजनाच्या विकासाकरिता देण्यात आला आहे. 
सदरील शासकीय जमिनीची चतुःसीमा म्हणजेच 

उत्तरेस , दक्षिणेस , पूर्वेस , 

आणि 
पश्चिमेस ने सिमित झालेली असून, उत्तरेकडून दक्षिणेपर्यंत 

आणि पूर्वेकडून पश्चिमेपर्यंत 

मोजणीच्या 
कमी- अधिक प्रमाणात अंदाजे 

चौ.मी. क्षेत्र समाविष्ट असलेला, आणि भूमी अभिलेखात नगर भूमापन क्र ./ सर्व्हे क्र . 
धारण असलेला जमिनीचा संपूर्ण तुकडा आहे . 

वर नमूद केलेली संबंधित शासकीय जमीन, महसूलमुक्त व सारामाफीने राज्य शासनाच्या प्रशासकीय विभागास / सवलतीच्या दराने किंमत 
आकारून किंवा संपूर्ण बाजारमूल्य आकारून केंद्र शासनाच्या मंत्रालयास/ संपूर्ण बाजार मूल्य आकारून स्थानिक प्राधिकरण किंवा समूचित प्राधिकरण 
यांना महाराष्ट्र 

प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ अन्वये प्राप्त अधिकारात प्रसिद्ध केलेल्या प्रारुप अथवा अंतिम विकास आराखड्यातील 
आरक्षण विकसित करण्यासाठी प्रदान करण्यात आलेली आहे . 


भाग चार - ब -३ अ 


२० 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८-१४, शके १९ ३९ 
याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त जमीन दिनांक 

/ महिना/ २० 

वर्ष या तारेखपूर्वी, ज्या 
प्रयोजनाकरिता किंवा प्रयोजनांकरिता देण्यात आली होती त्या प्रयोजनाकरिता ती सर्व बाबतीत तयार करण्यात येऊन पूर्णपणे उपयोगात आणली 
जाईल , या शर्तीवर , उक्त चा वेळोवेळी जो विधिसंमत धारक किंवा व्यवस्थापक असेल त्याच्याकडे, नेहमीकरिता 

वर्षे 
मुदतीकरिता, उक्त जमीन नेहमीकरिता असण्याचे चालू राहील आणि राज्य शासनाच्या स्पष्ट संमतीशिवाय, कोणत्याही वेळी, उक्त जमीन किंवा 
तिच्यावर उभारलेली कोणतीही इमारत , पूर्वोक्त प्रयोजन किंवा प्रयोजने यांखेरीज कोणत्याही इतर प्रयोजनाकरिता, तात्पुरती किंवा कायम स्वरूपात , 
परिवर्तित करण्यात येणार नाही आणि उक्त जमीन किंवा तिच्यावर उभारलेली इमारत यापासून प्रतिग्रहित्यास फायदा मिळेल अशा रितीने तिचा वापर 
करण्यात येणार नाही आणि कोणत्याही अशा अनधिकृत परिवर्तनाच्या, बदलाच्या किंवा फेरबदलाच्या प्रसंगी किंवा उक्त जमिनीपासून किंवा तिच्यावर 
उभारलेल्या इमारतीपासून प्रतिग्रहित्यास फायदा मिळेल त्या प्रसंगी, उक्त जमिनीची शेतीच्या प्रयोजनाकरिता आकारणी करण्यात आली असून , जणू 
शेतीशी संबंध नसलेल्या कोणत्याही प्रयोजनासाठी अनधिकृतरित्या तिचा वापर करण्यात आला आहे अस समजून, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , 
१९ ६६ च्या कलम ६७ अन्वये ती पात्र होईल अशा आकारणीशिवाय, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४५ च्या किंवा जमीन महसुलाच्या वसुलीसंबंधात 
त्यावेळी अमलात असलेल्या इतर तत्सम विधीच्या उपबंधान्वये जिल्हाधिकाऱ्याकडून याबाबतीत निश्चित करण्यात येईल अशा दंडास पात्र ठरेल 
आणि पूर्वोक्त अशा कोणत्याही प्रसंगी किंवा 

२० 

या पूर्वोक्त तारखेपूर्वी ज्या प्रयोजनाकरिताकिंवा प्रयोजनांकरिता ती 
तयार करण्यात येऊन तिचा पूर्णपणे वापर करण्यात कसूर झाल्याच्या प्रसंगी, किंवा कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता राज्य शासनास उक्त 
जमीन आवश्यक वाटल्याच्या प्रसंगी, उक्त जमीन आवश्यक असल्याबद्दलची जिल्हाधिकाऱ्याच्या सहीची घोषणाही, उक्त धारक किंवा व्यवस्थापक 
आणि राज्य शासन यांच्या बाबतीत निर्णायक असेल किंवा भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम, २०१३ ( सन २०१३ चा तिसावा) किंवा अन्य कोणत्याही भूमीसंपादन अधिनियम, या अन्वये संपादनप्रित्यर्थ राज्य शासनाकडून 
जमीन अधिसूचित करण्यात आली असेल त्या प्रसंगी, किंवा राज्य शासनाच्या पूर्वमंजुरीशिवाय उक्त जमीन किंवा तिचा कोणताही भाग किंवा 
तिच्यातील कोणताही हितसंबंध हस्तांतरित करण्यात आल्याच्या प्रसंगी उक्त धारकास किंवा व्यवस्थापकास, पुढील दोनपैकी एका मार्गाचा अवलंब 
करण्याबद्दल राज्य शासनाने सहा महिने मुदतीची आगाऊ नोटीस देणे हे विधिसंमत असेल : 

( १) उक्त जमीन रिकामी करून कोणत्याही व्यक्तीच्या सर्व दाव्यांपासून आणि भारांपासून मुक्त राज्य शासनाच्या स्वाधीन करण्यास भाग 
पाडणे, किंवा 

( २) पुढील रकमेपेक्षा अधिक नसेल इतकी भरपाई दिल्यावर कोणत्याही व्यक्तीच्या सर्व दाव्यापासून आणि भारांपासून मुक्त , उक्त जमीन 
आणि तिच्यावर उभारलेल्या कोणत्याही इमारती किंवा त्यावर केलेली बांधकामे परत घेणे त्यांचा ताबा घेणे. 


( अ) ( जमीन) मिळण्यासंबंधी राज्य शासनास दिलेली ( कोणतीही असल्यास ) रक्कम , आणि 

( ब) उक्त जमिनीवर प्रतिग्रहित्याकडून अधिकृतरित्या उभारलेल्या कोणत्याही इमारतीचा किंवा इतर बांधकामाचा, ती परत ताब्यात 
घेतल्यावेळचा खर्चकिंवा मूल्य यांपैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम . 
सर्व खाणी व खनिज द्रव्ये आणि दगडखाणी यांवरील अधिकार आणि खाणकाम करण्याच्या व उक्त द्रव्ये शोधण्याच्या प्रयोजनार्थ या 

केल्याप्रमाणे सर्व वाजवी प्रवेश करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य राखून ठेवून ही जमीन देण्यात येत आहे. 
ही सनद महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या वतीने 

२० रोजी, 

जिल्हाधिकारी यांच्याकडून करून देण्यात 
आली आहे . 


अधिनियमाद्वारे तरतूद 


( स्वाक्षरित ) 


शिक्का 


जिल्हाधिकारी . 


( * टीप.- प्रत्यक्ष सनद करताना जिल्हाधिकारी यांनी परिच्छेद क्र .१ मध्ये शासनाच्या ज्या विभागास जमीन प्रदान करावयाची आहे त्यांचा 
तपशील ठेवून अन्य विभाग / प्राधिकरण / केंद्र शासन / राज्य शासन यांपैकी जे आवश्यक नसेल तो तपशील वगळण्यात यावा .) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

मनु कुमार श्रीवास्तव , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, जून २९ - जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८-१४, शके १९ ३ ९ 


२१ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 7th August 2015 


C6 


NOTIFICATION 
THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 

No. Jamin - 2015 /C.R . 55 / J - 1. — The following draft of rules further to amend the 
Maharashtra Land Revenue (Disposal of Government Land) Rules , 1971, which the 
Government of Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) and clauses ( iv ), (x ), (xiv ) and (xliii ) of sub - section ( 2 ) 328 of the Maharashtra Land 
Revenue Code, 1966 (Mah . XLI of 1966 ) and of all other powers enabling it in that behalf, is 
hereby published as required by sub -section ( 1 ) of section 329 of the said Code , for information 
of all the persons likely to be affected thereby , and notice is hereby given that the said draft 
will be taken into consideration by the Government ofMaharashtra on or after the 6th day of 
October , 2015 . 

2. Any objections or suggestions which may be received by the Principal Secretary to the 
Government ofMaharashtra , Revenue and Forests Department,Madam Cama Marg , Hutatma 
Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 from any person with respect to the said draft 
on or before the aforesaid date will be considered by the Government. 

DRAFT RULES 
1 . These rules may be called the Maharashtra Land Revenue ( Disposal ofGovernment 
Lands) (Second Amendment) Rules, 2015 . 

2. In rule 6 of theMaharashtra Land Revenue (Disposal of Government Lands ) Rules , 
1971 (hereinafter referred to as “ the Principal Rules ”), after sub -rule (2 ), the following sub 
rule shall be added namely : 

( 3 ) (a ) Where the Government land is required by a “Planning Authority” or 
Appropriate Authority ” for development of any reservation shown in draft or final 
Development Plan prepared under the provisions of the Maharashtra Regional Town 
Planning Act, 1966 , the Collector shall , irrespective of the market value of such land, be 
competent to grant such land to the concerned “ Planning Authority ” or “ Appropriate 
Authority ”, as the case may be, subject to payment of such occupancy price as the State 
Governmentmay specify by general or specific order. 

Explanation :- For the purpose of this Rule , the words “ Planning Authority ” or 
“ Appropriate Authority ” shall have the meaning assigned to them in the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 but shall exclude private organisation , private 
institutions or private company . 

(6 ) Where the Government land is required for a project, duly approved by the State 
Government, the Collector shall , irrespective of themarket value of such land , be competent 
to grant such land free of occupancy price and free of land revenue , to the concerned 
Department of the State Government. 

(c) Where the Government land is required for a project , duly approved by the 
Government of India , and such requirement is conveyed through the Government in the 
Revenue and Forests Department to the Collector, the Collector shall , irrespective of the 
market value of such land , be competent to grant such land to the concerned Ministry of 
the Government of India , subject to payment of such occupancy price as the State 
Governmentmay specify by general or specific order. 

Provided that, no Government land in excess of one hectare in municipal 
area and five hectares elsewhere , shall be granted by the Collector for such a 
project without previous permission of the Divisional Commissioner . 

(d ) Such grants in sub - rule ( 3 ), shall ordinarily be made under a sanad in Form I-A . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८-१४, शके १९ ३९ 
3. In rule- 7 of the Principal rules , in sub -rule ( 1) , for the letters " fifteen years ” 
where they occur, the letters “ thirty years” shall be substituted . 

4. In rule- 50 of the Principal rules, the following proviso shall be added 
namely : - 

Provided that, this restriction shall not apply to the grant of land under third proviso , 
below sub rule-( 3 ), of rule -6 . 

5. After Form -I appended to the Principal Rules, the following FORM shall be inserted 
namely : - " Form - I- A ” 


FORM I - A 


* 


• • • • 


> 


[ See rule 6 ( 3 )] 
Form of Sanad for land grant to a Department of the State Government/ 
Ministry of Government of India /Planning Authority Appropriate Authority for 

implementation of Government project or Development Plan . 
To , 
A. B. 
Whereas the State Government / Collector of 

District has been pleased to 
grant Government land mentioned in this sanad for implementation of the following # 
Government project/ development of the following reservation in the Development Plan 

(here specify details ). 
Therefore, the possession of the below -mentioned piece of Government land situated in 
the village . 

in the .... .... Taluka of ..... 

District is handed 
over in favour of 

Department of the # State Government/ 
Ministry of Government of India /Planning Authority /Appropriate Authority for the purpose 
of ...... 

(here specify details ). 
The said piece of land is bounded on the North by 

on the South by 
on the East by , on the West by . 

and 
admeasures . from North to South and 

from East to West 
comprising .... 

square meters in superficial area , be the same, 
more or less, and bearing C.T.S./Survey No. 

in the Land Records . 
The Government land as mentioned above has been granted # revenue free for the said 
State Government Department/ by charging concessional rate or full market price for the 
Ministry of CentralGovernment / by charging market value of such land for the " Planning 
Authority ” or “ Appropriate Authority” for development of any reservation shown in draft or 
final Development Plan , prepared under the provisions of the Maharashtra Regional Town 
Planning Act, 1966 . 

It is hereby declared that the said land shall be continued forever /for a term of ..... years , 
free of all claims on the part of the State Government for rent or land revenue , to whoever 
payable , from time to time and the grantee shall be the lawful holder or manager of the said 
land on the condition that the said land or any part thereof or any interest therein shall not be 
transferred exceptwith the previous sanction of the State Government and that the said land 
shall, in all respects , bemade ready for and shall be fully used for the purpose or purposes for 
which it was granted before the 

.... day of ..... 

month of the year 
20 ...... 

and that neither the said land nor any building erected thereupon shall , 
at any time, without the express consent of the State Government, be diverted either 
temporarily or permanently to any purpose other than the aforesaid purpose or purposes, and 
that no change or modification shall be made of such purpose or purposes and that in the 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून २९- जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८-१४, शके १९ ३ ९ 
event of any such unauthorized diversion , change or modification being made, the said land 
shall thereupon, in addition to the assessment to which it becomes liable under section 67 of 
the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 , shall become liable to such fine as may be fixed 
in this behalf by the Collector under the provisions of section 45 of the said Code, or other 
corresponding law for the timebeing in force relating to the recovery ofland revenue , as if the 
land , having been assessed for purposes of agriculture only , has been used unauthorizedly for 
any purpose unconnected with agriculture; and in any such event as aforesaid , or in the event 
of failure to make the land ready for use and to use it fully for , the purpose or purposes for 
which it is granted before the aforesaid day of the year 20 .... , or in the event of the land being 
required by the State Government for any public purpose , for which a declaration under the 
signature of the Collector that it is so required shall , as between the said holder or manager 
and the State Government, be conclusive, or in the event of the land being notified by the 
State Government, for acquisition under the Right to Fair Compensation and Transparency 
in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 ( 30 of 2013 ) or any other law 
for acquisition of land, or in the event of the land or any part thereof or any interest therein 
having been transferred without the previous sanction of the State Government, it shall be 
lawful for the State Government on causing six months previous notice in writing to be given 
to the said holder or manager, to take one of the following courses,namely , either , — 

( 1) to require that the said land be vacated and delivered up to the State Government , 
free of all claims or encumbrances of any person whatsoever , or 

( 2 ) to resume and take possession of the said land , any buildings erected or works executed 
thereon , free of all claims and encumbrances of any person whatsoever , on payment of 
compensation not exceeding the following amount, namely : 

(a ) the amount ( if any) paid to the State Government for this grant, and 

(b ) the cost or value at the time of resumption , whichever is less , of any buildings, or 
other works authorizedly erected or executed on the said land by the said grantee . 

This grant is made subject to reservation of the right of the Government to all mines and 
mineral products and quarries and of full liberty of access for the purpose ofworking, quarrying 
and searching for the same, with all reasonable conveniences , as provided by the said Code . 
This Sanad is executed on behalf of the Governor of Maharashtra by the Collector of 

day of .. 

....20 .... 


on this 


( Signed ) 


Collector. 


[Seal] 
# Strike out whichever is not applicable . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MANU KUMAR SRIVASTAVA , 
Principal Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


